राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय पुरस्कार 


2098-20, 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२०/प्र.क्र.६६/साशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २० जानेवारी, २०२१ 
संदर्भ : शासन पत्र समक्रमांक दिनांक २७ जुलै २०२० 
प्रस्तावना : 
केंद्र शासनाच्या पध्दतीवर आधारित राज्यस्तरावर राज्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षापासून राष्ट्रीय सेवा 
योजना अंतर्गत पुरस्कार देण्याची प्रथा सन १९९३-९४ वर्षापासून सुरु करण्यात आली. त्यानुसार 
विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले व राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय 
घेण्यात आला 
शासन निर्णय : 
राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये निःस्वार्थ भावनेने व निष्ठेने समाजाची सेवा 
करणाऱ्यांना त्यांच्या अंगिकृत कामात प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या नि:स्वार्थ सेवेचा यथोचित गौरव करण्याच्या 
दृष्टीने खाली नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. 
(9) सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ (स्मृतिचिन्ह) 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव 
|... | सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


(२) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयक (स्मृतिचिन्ह व रु. १०,०००/-) 


अ.क्र. | कार्यक्रम समन्वयकाचे नावा  । विद्यापीठाचे नाव 
(१ डॉ. प्रभाकर बचाराम देसाई  । सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


(२. अ कार्यक्रम समन्वयक प्रशंसा प्रमाणपत्र पुरस्कार 
अ.क्र. | कार्यक्रम समन्वयकाचे नावा  । विद्यापीठाचे नाव 
१ डॉ. केशव माणिक वाळके, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 


(३) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार (स्मृतिचिन्ह व रु. ५,०००/- प्रत्येकी) 
अ.क्र. | कार्यक्रम अधिका-यांचे नाव महाविद्यालय/विद्यापीठ 
१ | WT. रविंद्र अशोक आहिरे मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे कर्मवीर श्ांतारामबापू कोंडाजी 
वावरे कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, नाशिक 
सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


२ | डॉ धनंजय नाथा लोहार श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख महाविद्यालय, आटपाडी, ता. आटपाडी 
जि.सांगली 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
३ | डॉ. रश्मीपी.जोशी दि बेरार जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे श्री. राधाकिसन 
(सावलकर) लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल विज्ञान महाविद्यालय, अकोला 


संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२०/प्र.क्र.६६/साशि-७ 


४ | डॉ. सुनिल गणपतराव पवार | यशवंतराव मोहिते कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, 
एरंडवणे, पुणे 
भारती विद्यापीठ, पुणे. 


(४) सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार (स्मृतिचिन्ह) 


अ.क्र. | महाविद्यालय विद्यापीठ 
हि मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे कर्मवीर सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


शांतारामबापू कोंडाजी वावरे कला, विज्ञान 
आणि वाणिज्य महाविद्यालय, नाशिक. 

२ श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख महाविद्यालय, | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
आटपाडी, ता. आटपाडी जि.सांगली. 
3. | दि बेरार जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे श्री. | संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
राधाकिसन लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल विज्ञान 
महाविद्यालय, अकोला. 

४ | यडावंतराव मोहिते कला, विज्ञान व वाणिज्य । भारती विद्यापीठ, पुणे. 
महाविद्यालय, एरंडवणे, पुणे 


(4) कार्यक्रम अधिकारी प्रशंसा प्रमाणपत्र पुरस्कार 


अ.क्र. | कार्यक्रम अधिका-यांचे नाव | महाविद्यालय/विद्यापीठ 


i प्रा.निखिल दिलीप पाले टिळक विद्यालय असोसिएडानचे मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालय, 
कारखानीस मुलुंड (प), मुंबई 

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

२ | प्रा. डॉ. निलेश शांताराम | खानदेश शिक्षण मंडळ, प्रताप महाविद्यालय, अमळनेर, ता. 


पवार अमळनेर जि.जळगाव. 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ , जळगाव. 
3 | डॉ. पपिता हिरामणजी कृषि महाविद्यालय, परभणी 
गौरखेडे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
४ | डा. सुभाषर. गिरडे सर्वोदय शिक्षण मंडळ चंद्रपूर व्दारा संचालित सुशिळलाबाई 
रामचंद्रराव मामीडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, पडोली, जि. 
चंद्रपूर 


गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली. 
4 | प्रा.परवेज असलम अब्दुल्ला | लोकसेवा शिक्षण सोसायटीचे कला आणि विज्ञान महाविद्यालय, 
शोख औरंगाबाद 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२०/प्र.क्र.६६/साशि-७ 


६ | डॉ. स्वानंद नारायण शुक्ल | मोतीवाला एज्युकेडान वेलफेअर ट्रस्टचे मोतीवाला होमिओपॅथिक 
मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल एफ. जी. मोतीवाला पी.जी. 
इनस्टीटयूट आणि रिसर्च सेंटर, नाशिक. 

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

७ | डा. अविनाश लेमदेव श्री, चेतन्येश्वर शिक्षण मंडळ नागपूर व्दारा संचालित श्री लेमदेव 
तितरमारे पाटील महाविद्यालय, मांढळ ता. कुही जि. नागपूर. 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

८ [UL Coe लक्ष्मण मोरे | सोलापूर जिल्हा समाजसेवा मंडळ संचलित, संतोष भीमराव पाटील 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मंद्रुप, जि. सोलापूर. 
पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर. 

९ । प्रा. अनुप सखाराम सायरे | अँडमिनिस्ट्रेटिव्ह सव्हिस डिग्री महाविद्यालय, महाल, नागपूर. 
कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक. 

शि ० | प्रा. गीता वरुण मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय, विले पाले, मुंबई 

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 
P| q श्री. रामकिठान हरिभाऊ | विवेकानंद कला, सरदार दलिपसिंग वाणिज्य आणि विज्ञान कनिष्ट 
मोगल महाविद्यालय, औरंगाबाद 

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय (+2 स्तर), पुणे. 


(६) सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार : (स्मृतिचिन्ह व रु. २,०००/- प्रत्येकी) 


अ.क्र. | स्वयंसे नाव महाविद्यालय/विद्यापीठ 
a आकाडा अशोक धनगर सामाजिक शास्त्र प्रशाळा, समाजकार्य विभाग, 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 
२ | मनोज विष्णू गुंजाळ पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे प्रा. रामकृष्ण मोरे कला, वाणिज्य 


आणि विज्ञान महाविद्यालय, आकुर्डी, पुणे. 
सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


3 ऐश्वर्या आकाराम मोरे विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 
४ | सपना सुरेश बाबर दि बेरार जनरल एज्युकेश सोसायटी, अकोला व्दारा संचालीत 


श्रीमती ल. रा. तो. वाणिज्य महाविद्यालय, अकोला. 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


५ | अनुज प्रकाश गावडे रामानंद आर्य डी.ए.व्ही. महाविद्यालय, मुंबई, 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

६ । क्षितीज अशोक 310 दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय, वान्लेसवाडी, सांगली. 
भारती विद्यापीठ, पुणे. 

७ | शेषेराव संजय चावरे नांदेड एज्युकेडान सोसायटीचे पीपल्स महाविद्यालय, नांदेड. 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 

८ | कुणाल सुनिल वानखडे कृषि अभियांत्रिकी व तांत्रिकी महाविद्यालय, अकोला. 


डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२०/प्र.क्र.६६/साशि-७ 


९ । विशाल मनोहर 81S श्री. शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
राजुरा,चंद्रपूर. 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली. 
| o | मंदार विजय ठाकूर कृषि विद्यापीठ, दापोली जि. रत्नागिरी 
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
| १ | पुजा नागनाथ पंढरपुरे टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे. 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 
१२ | मोहन मनोज वरठी डॉ. आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय, नागपूर. 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
१३ । सौरभ तुळशीराम वाघमारे दै.भ.फ. कला व शास्त्र महाविद्यालय, सोलापूर. 
पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
१४ | रेणूका सुनील मिरगे प्रशासकीय सेवा पदवी महाविद्यालय, नागपूर 
कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक. 
१५ | प्रतीक्षा विलास आदम एसपीएन दोशी महिला महाविद्यालय, घाटकोपर, मुंबई. 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 
१६ | स्वप्नजा अनिलराव खोटारे सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय,परभणी. 
वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी 
१७ | आफशा कलीमपाझा मशायक =| AISA कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,पुणे. 
माध्यमिक व Seq माध्यमिक शिक्षण संचालनालय (+2 स्तर), 
पुणे. 
१८ | शैलेश दडरथराव जोगदंड कृषि महाविद्यालय, पुणे 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
१९ | दत्तात्रय दगु जाधव, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सातपूर जि. नाशिक. 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
२० | प्रविण सुखदेव अटोले आनंदराव धोंडे अलीसा बाबाजी महाविद्यालय, काडा 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२०१२५४२२१७०८ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
DN: c=ll jovernment Of Maharashtra, ou=HIGHER & TECHNICAL 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 


(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


उत4भी 6 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो- २०२०/प्र.क्र.६६/साशि-७ 


3. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, उच्च शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
७. शिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
९. सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु/कुलसचिव 
१०. कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली 
११. युवक कार्य व क्रीडा विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
१२. संचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
(दूरदर्शन, आकाडवाणी, वृत्तपत्रे इत्यादिंच्या माध्यमाद्वारे यथोचित प्रसिध्दी देण्यासाठी) 
१३. क्षेत्रिय संचालक ,राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे 
१४. राज्य संपर्क अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, मंत्रालय कक्ष, मुंबई. 
१५. पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य 
१६. पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी व त्यांच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य 
१७.पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी 
१८.निवड नस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


